दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सुरक्षा गट-ब 
(वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००, ग्रेड पे रु.४४०० 
सुधारीत वे.श्रे. एस-१५ : रु.४१८००-१३२३००) 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१/१/२०२० ची 
स्थिती दर्शविणारी अंतरीम ज्येष्ठतासूची..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : दुविप्र-२३२०/३९/प्र.क्र.८/पदुम-६. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक - १५ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा :- १ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि. २१/१०/२०११. 
२) आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.आदुवि-२०(ऑ)/२९२०/सुरक्षा गट-ब/जे.सू./सीआर-५/२०/३२१, 
दि.२१/१/२०२०. 
३) शासनाचे समक्रमांकाचे दि.२६ फेब्रुवारी,२०२० चे परिपत्रक. 
४) आयुक्त, दुग्ध विकास कार्यालयाचे पत्र क्र. आदुवि-२०(आओ)/२९२०/ सुरक्षा गट-ब/ 
जे.सू.”सीआर-५/२०/१६०५, दि.९ जुले,२०२०. 


परिपत्रक :- 


दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सुरक्षा गट-ब (वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००, ग्रेड पे 
रु.४४०० सुधारीत वे.श्रे. एस-१५ : रु.४१८००-१३२३००) या संवर्गातील अधिका-यांची दि.१/१/२०२० 
ची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती अंतरिम ज्येष्ठता सूची संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन परिपत्रकान्वये 
दि.२६/२/२०२० रोजी प्रसारित करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने आक्षेप/सूचना प्राप्त झालेल्या 
नसल्याचे आयुक्‍त कार्यालयाने संदर्भाधीन क्र.४, दि.९/७/२०२० च्या पत्रान्वये कळविले आहे. 


२. पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्याबाबत मा.उच्च न्यायाळयात दाखल केलेल्या याचिका क्र. 
२७९७/२०१५ वर दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, मा. सर्वोच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील निर्णय प्रलंबित असून, पदोन्नती 
देण्यासंदर्भात मागदर्शनपर सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दि.२९.१२.२०१७ च्या शासन पत्रान्वये 
प्रसारित केल्या आहेत. त्यानुसार पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात 
यावीत असे नमूद केले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविप्र-२३२०/३९/प्र.क्र.८/पदुम-६. 


३. यास्तव, दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सुरक्षा गट-ब (वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००, ग्रेड 
पे रु.४४०० सुधारीत वे.श्रे. एस-१५ : रु.४१८००-१३२३००) या संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक 
०१/०१/२०२० ची स्थिती दर्शविणारी अंतरिम ज्येष्ठता सूची शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. सदर ज्येष्ठतासूची मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका 
क्र.२७९७/२०१५ तसेच संलग्न व इतर न्यायालयीन प्रकरणामध्ये झालेल्या अंतिम निर्णयाच्या विरुध्द 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अंतिम 
ज्येष्ठता सूची निर्गमित करण्यात येईल. 


दघ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००९१५१५३३१३२००१ असा आहे. हे 
शासन परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sudam Eknath Andhale 
Gi er lal 


E k h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and ADF 

uqam natn Department postatCode-200032 s-Maharsh 
2.5.4.20=257966df2620df1 403d350238025 1 9a4fbdcfcd894791 eba41c2aef2 
b4c4b975, 


serialNumber=7b57fee59f0e7 101b822a49c72629c21 bf9b4dcObde136817ee 
al h a e 19b6b347e77f4, cn=Sudam Eknath Andhale 
Date: 2020.09.15 15:34:41 +05'30' 


(सु.ए.आंधळे) 
सोबत:- अंतरीम ज्येष्ठतासूची शासनाचे अवर सचिव 


प्रति, 
१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई-१८ (५ प्रती) 
२) महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई दुध योजना, वरळी , मुंबई -४०००१८ 
3) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, (व्दारा: आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, 
मुंबई- १८) 
४) सर्व संबंधित अधिकारी, (व्दारा:-आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य मुंबई) 
५) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविप्र-२३२०/३९/प्र.क्र.८/पदुम-६. 


दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सुरक्षा गट-ब (वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे रु.४४००/- सुधारीत 


एस-१५: ४१८००- १३२३००) मधील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२० ची स्थिती दर्शविणाऱ्या जेष्ठतासूचीचे प्रारुप 


अ.क्र. Rp. अधिकाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग जन्मदिनांक नियुक्‍ती दिनांक' नियुक्तीचा मार्ग | ज्येष्ठता । सेवानिवृत्तीचा शौक्षणिक अभिप्राय 
(नियुक्‍ती (सरळसेवेने/ दिनांक / दिनांक अर्हता 
नंतर प्रवर्ग मर्यादित विभागीय ज्येष्ठतेचा 
बदलला परिच्छेद नियुक्‍त मानीव दिनांक 
असल्यास उमेदवाराचा 
त्याचा गुणवत्ता क्र. व 
दिनांक) परिक्षेचे वर्ष) 
१ | २ २ 8 4 & 9 ८ ९ | 9 | ० po | q 
7 i श्री.के.जे.पाटणकर खुला | 09/08/48 | 29.09.209§ पदोन्नती  २१.०७.२०१६ | 39.04.2099 एस.एस.सी शोक शाचा 
मान्यतच्या अधीन 
राहून दि.१.६.२०१६ 
च्या आदेशान्वये 
नियमित पदोन्नती 
सेवानिवृत्त अधिकारी 
२ | २ श्री.यु.डी.तुळसे अ.जाती | ०४/०८/७३ | १९/०७/१७ पदोन्नती १९/०७/१७ | ३०/०८/३१ | एस.एस.सी ण जाद 
राहून नियमित 
पदोन्नती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


